पदोन्नतीनंतर महसूली विभाग संवर्ग 
बदलून देण्याबाबत - (श्री. विनय म.शिर्के) 
निरीक्षक (गट-ब), राज्य उत्पादन शुल्क. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- इएसटी-१२१७/प्र.क्र.३६/राउशु-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- of एप्रिल, २०१७ 
वाचा: 


-0 


) शासन आदेश, गृह विभाग क्र. इएसटी-१२१३/प्र.क्र.४(भाग-१)/राउशु-१ (38), दि. ६.०४.२०१५. 
) शासन आदेश, गृह विभाग क्र. इएसटी-१२१५/प्र.क्र.9६/राउशु-१ (२), दि. १५.०५.२०१५. 
) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.१५६/कार्या.१२, 
दि. २८.०४.२०१५ 
४) आयुक्‍त, राज्य उत्पादन शुल्क यांचे पत्र क्र.इएसटी-२०१६/६५/२-अ-१, दि.२८.०२.२०१६. 


Av AD 


झासन निर्णय: 

श्री. विनय म.शिर्के, निरीक्षक (गट-ब), राज्य उत्पादन शुल्क यांना संदर्भाधीन दि.६.०४.२०१५ च्या शासन 
आदेशान्वये निरीक्षक (गट-ब), राज्य उत्पादन शुल्क या संवर्गात पदोन्नती देताना पुणे या महसूली विभागीय संवर्गाचे 
वाटप करण्यात आले आहे. या महसूली विभागामध्ये त्यांनी एका वर्षापेक्षा अधिक काळ सेवा केली आहे. तथापि ते स्वत: 
हृदयरोगाने ग्रस्त असून त्यांचेवर मुंबई येथील रुग्णालयामध्ये उपचार सुरु असल्यामुळे त्यांनी पुणे ऐवजी कोकण हा 
महसूली विभाग बदलून देण्याची विनंती केली आहे. 

संदर्भाधीन दि.२८.०४.२०१५ च्या अधिसूचनेन्वये प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या “महाराष्ट्र प्रशासकीय गट अ व 
गट ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) मधील सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसूली विभाग वाटप नियम, २०१५” 
च्या नियम १३ मधील अधिकारांचा वापर करुन नियम 92(31(9) मधील कारणांसाठी श्री. विनय म. शिर्के यांना निरीक्षक 
(गट-ब), राज्य उत्पादन शुल्क या संवर्गात पदोन्नती देताना वाटप करण्यात आलेल्या पुणे या महसूली विभागाऐवजी 
कोकण हा महसूली विभाग बदलून देण्यात येत आहे. कोकण विभागात त्यांच्या पदस्थापनेचे आदेश निर्गमित होईपर्यंत 
त्यांनी सध्याच्या पदावर कार्यरत रहावे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०१७०४०६१६५८२०५८२९ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. कवा 


eye 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Section 
Officer, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=5¢22eb48b36977859e2ada92f034598cc0bc851 1f 


Shedmekhe | पायाना 
(दि. ज. ars) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


-O 


आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
विभागीय उपायुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क,कोकण/ पुणे. 
अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, पुणे. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

संबंधित अधिकारी (मार्फत आयुकत, राउझु) 

निवडनस्ती (राउशु-१). 


A 


RS) 


ae ०८ 
Se SS SS SS 


